दुग्ध व्यवसाय विकास विभागांतर्गत 
असलेली सहकार विभागाची १८ अस्थायी 
पदे दि.१/३/२०२२ ते दि.३१/८/२०२२ 
पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास मुदतवाढ 
देण्याबाबत........... 


महाराष्ट्र शासन, 
सहकार पणन व वस्रोद्योग विभाग, 
शासन निर्णय क्र. राजस-२०२२/प्र.क्र.9०/५स 
मादाम काम मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक :- ४ एप्रिल, २०२२ 


वाचा :- १) शासन निर्णय, सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र.राजस-१००८/प्र.क्र.५३८/५स, 

दि.५/५/२०११ 

२) कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्र.दुवियो २०१२/प्र.क्र.१०२/पदुम-९, दि.३०/८/२०१४ 

3) कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्र.दुविआ-१४२०/प्र.क्र.५१/पदुम-९, दि.६/१/२०२१ 

४) शासन निर्णय, सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र.राजस-२०२१/प्र.क्र.७१/५स, 
दि.२/९/२०२१ 

५) सहकार आयुक्त व निबंधक, पुणे यांचे पत्र क्र. आस्थापना/ कक्ष-४/दुग्ध/अस्थायी पदे/ 
मुदतवाढ/१५३/२०२२, दि.९/२/२०२२ 

६) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.२२/०२/२०२२. 


प्रस्तावना :- 

कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.२ येथील 
दि.३०/८/२०१४ च्या शासन निर्णयान्वये दुग्धविकास विभागाच्या सुधारीत आकृतीबंधास मान्यता देण्यात 
आली असून कृषि विभागाच्या शासन निर्णयानुसार दुग्धव्यवसाय विकास विभागांतर्गत सुधारीत आकृतीबंधात 
सहकार विभागाच्या ७३ पदांचा समावेश करण्यात आला आहे. तदनंतर कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय 
विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.३ येथील दि.६/१/२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये ७३ 
अस्थायी पदांपैकी ५५ पदांना स्थायी म्हणून मान्यता मिळालेली आहे. सदरची ५५ पदे वगळून उर्वरित १८ 
अस्थायी पदांना संदर्भाधीन क्र.४ येथील दि.०२/०९/२०२१ च्या शासन निर्णयानुसार दि.२८/२/२०२२ पर्यंत 
पुढे चाळू ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली होती. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांच्या 
संदर्भाधीन क्र.५ येथील दि.९/२/२०२२ च्या पत्रान्वये सदर पदांना दि.१/३/२०२२ ते दि.२८/२/२०२३ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्याची विनंती करण्यात आली आहे. त्या अनुषंगाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 

प्रशासकीय कारणास्तव उपरोक्‍त अस्थायी पदे पुढे चाळू ठेवणे आवश्‍यक असून त्यांना सन २०२२- 
२०२३ करिता मुदतवाढ मिळणे आवश्‍यक आहे. सबब, सदर १८ अस्थायी पदांना दि.१/३/२०२२ ते 
दि.३१/८/२०२२ पर्यंत चाळू ठेवण्यास शासन मान्यता देत आहे. सदर १८ अस्थायी पदांचे कार्यालय निहाय 
विवरणपत्र प्रपत्र “अ””ब” व “क” प्रमाणे सोबत जोडण्यात आले आहे. 


२. याकरीता येणारा खर्च कृषि, wpa, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विकास विभागाच्या 
अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः राजस-२०२२/प्र.क्र.७०/५स 


3. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या दि.२२/२/२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये विभागास प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

8. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्या संगणक सांकेतांक २०२२०४०४१४५६३१५५०२ असा आहे. हा आदेश डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
allavi Kishor 


Kolekar 


कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२. कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३. आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास विभाग, वरळी, मुंबई. 
४. प्रादेशिक दुग्धविकास अधिकारी, नाशिक/औरंगाबाद 
५. सर्व विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था (प्रशासन), (दुग्ध) 
६. सर्व जिल्हा दुग्ध विकास अधिकारी. 
७. सर्व जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था. 
८. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), 
९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
१०. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 
११. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
१२. वित्त विभाग (व्यय-२/अर्थसंकल्प-१९/ वित्तीय सुधारणा) 
१३. कार्यासन अधिकारी, १७-स, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई - 32 
१४. निवडनस्ती-कार्यासन ५स 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राजस-२०२२/प्र.क्र.७०/५स 


सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग शासन निर्णय क्र.राजस-२०२२/प्र.क्र.७०/५स, दि. ४ मार्च, २०२२ चे 
सहपत्र 
प्रपत्र-अ 
उपनिबंधक संवर्गातील पदांची यादी 


विभागीय उपनिबंधक (दुग्ध), नाशिक 


२ ।विभागीय उपनिबंधक (दुग्ध, अमरावती 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः राजस-२०२२/प्र.क्र.७०/५स 


सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग शासन निर्णय क्र.राजस-२०२२/प्र.क्र.७०/५स, दि. ४ मार्च,२०२२ चे 
सहपत्र 
प्रपत्र-ब 
सहाय्यक निबंधक (दुग्ध) संवर्गातील पदांची यादी 


सहाय्यक उपनिबंधक (दुग्ध), ठाणे 


सहाय्यक उपनिबंधक (दुग्ध), रायगड 
सहाय्यक उपनिबंधक (दुग्ध),सोलापूर 
सहाय्यक उपनिबंधक (दुग्ध), जळगांव 
सहाय्यक उपनिबंधक (दुग्ध), लातूर 
सहाय्यक उपनिबंधक (दुग्ध, अकोला 
सहाय्यक उपनिबंधक (दुग्ध), बुलढाणा 
सहाय्यक उपनिबंधक (दुग्ध, यवतमाळ 
सहाय्यक उपनिबंधक (दुग्ध), वर्धा 


Es 
es 
= 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः राजस-२०२२/प्र.क्र.७०/५स 


सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग शासन निर्णय क्र.राजस-२०२२/प्र.क्र.७०/५स, दि. ४ मार्च, २०२२ चे 
सहपत्र 
प्रपत्र-क 
सहकार अधिकारी श्रेणी-१ व श्रेणी-२ संवर्गातील पदांची यादी 


सहकार अधिकारी श्रेणी-१ | सहकार अधिकारी श्रेणी-२ 


Oa 


ey Se वाहत 
a ae क क 
कक ae, चा 
se 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


